उद्योग संचालनालय कार्यालयाच्या 
नुतनीकरणाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- 

१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ 

२) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. लविम-२०१९/प्र.क्र.१०२/उद्योग-६, 
दि.०१.०८.२०१९ 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०.०९.२०१९ 

४) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांचे पत्र क्र.मजीप्रामंठा/ तांशा-३/ 
३६९८/२०२२, दि.१६.१२.२०२२ 

५) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/प्रशासन/इ.दु./नुतनीकरण/ २०२२-२३/ओ-१३६२, 
दि.१६.१२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाचे कार्यालय 
नविन प्रशासकीय भवन येथील दुसर्‍या आणि तिसऱ्या मजल्यावर स्थित आहे. राज्याचे औद्योगिक 
धोरण-२०१९ अंतर्गत समाविष्ट तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या सूचनेनुसार उद्योग 
विभागाकडीळ Mission Scheme साठी निवडलेली मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 
(CMEGP) ही महत्वकांक्षी योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ करीता २५,००० 
नवउद्योजक घडविण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले असून ३०% महिला उद्योजक घडविण्याचे उद्दीष्ट 
आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP), सुधारीत बीजभांडवल योजना, जिल्हा उद्योग 
केंद्र कर्ज योजना या संदर्भातील कामकाज, एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेची प्रभावी 
अंमलबजावणी करणे, यामार्फत २०% निर्यात वाढीचे लक्ष साध्य करणे, राज्याची औद्योगिक वाढीची 
प्रगणना करण्यासाठी औद्योगिक उत्पादक निर्देशांक (॥?) तयार करणे यासारखी ठराविक वेळेत पूर्ण 
करावयाची कामे संचालनालयामार्फत पार पाडली जातात. उद्योग संचालनालयातील सर्व 
अधिकाऱ्यांची दालने व कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था yo-yo वर्ष जुनी असल्याने ती बदलणे 
आवश्‍यक आहे. तसेच कार्यालयीन कामासाठी येणारे अभ्यागत, गुंतवणूकदार यासाठी 
अस्तित्वातील बैठक व्यवस्था पुरेशी नसल्याने संचालनालयाचे नुतनीकरणे करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 


२. संदर्भक्र. २ येथील विभागाच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय कार्यालयाच्या नुतनीकरणाच्या 
कामासाठीच्या महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ यांच्या कार्यालयाकडून सादर करण्यात 
आलेल्या अंदाजपत्रकांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यास मंजूर देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. ५ येथील 
प्रस्तावान्वये उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ यांनी तयार केलेले 
नविन प्रशासकीय भवन, दुसरा मजला (पूर्ण) व तिसरा मजला अंशत: एकूण १६,२०२.६१ चौ. फु. 
जागेच्या नुतनीकरणाचे रु.४,५४,८३,१५७/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण,ठाणे यांच्या तांत्रिक मान्यतेसह शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेस्तव सादर केले 
आहे. परि.१ येथील बाब विचारात घेता, उद्योग संचालनालयाच्या कार्यालयाच्या नुतनीकरणाच्या 
खर्चास प्रशासकीय तथा वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाच्या 
कार्यालयाचे नविन प्रशासकीय भवन, दुसरा मजला (QU) व तिसरा मजला अंशत: एकूण 
१६,२०२.६१ चौ. फु. जागेच्या अंतर्गत भागाचे नुतनीकरणाच्या अनुषंगाने सदर कार्यालयातील 
फर्निचर, रंगकाम, अग्निरोधक यंत्रणा, विद्युतीकरण, इ. बाबींच्या खर्चास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण,ठाणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार रु.४,५४,८३,१५७/- (रुपये चार कोटी 
चोपन्न लाख त्र्याऐंशी हजार एकशे सत्तावन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय तथा वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. अंदाज पत्रकात ज्या बाबींसाठी बाजारभावानुसार दर प्रस्तावित केले आहेत या 
दराबाबत राज्य दरसूची बाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक-२०१७/ 
प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

२. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन संदर्भ 
क्र. १ येथील या विभागाच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

३. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

५. सदर कामासाठी अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी उपरोक्त संदर्भ 
क्र. ४ येथील पत्रातील नमूद अटींचे काटेकोरपणे पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 


६. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२ उद्योग संचालनालयातील अंतर्गत भागाचे नुतनीकरण करण्याबाबत अंदाजपत्रकाचा 
गोषवारा संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे आहे:- 


Name of the Department: Industries, Energy and Labour Department 


Name of Work: Renovation of Industrial Directorate Office, New Administrative 
Building 2" and 3१० Floor 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. No. Description Amount 
1 Interior Work 2,51,44,393 
2 Add 5% Corporation area + 2 % Floor ht. 17,60, 107 
3 Providing and Applying wall paper on already 1,00,000 
finished surface of approved type colour and 
shade 
4 Electrical Data, Telephone, Fire Alarm and Air 1,05,84,886 
Conditioning work (As per attached BOQ) 
5 Contingencies 11,27,682 
[6 | Add 18% GST 67,66,089 
Total 4,54,83,157 


३. उद्योग संचालनालयाच्या कार्यालयाच्या नुतनीकरणासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.के-७ 
मुख्य लेखाशिर्ष २८५१, ग्रामोद्योग व लघुद्योग, १०२, लघुउद्योग, (००) (२२) उद्योग संचालनालयांची 
प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे बांधकाम व दुरूस्ती (कार्यक्रम), २८५१ ५२९१, २७- 
लहान बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय सदंर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग- पाच अंतर्गत महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४(१) मधील अट क्र.५.१ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या वित्तीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०४१४५४४५५९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DR. SHRIKANT 
LAXMANRAO 
PULKUNDWAR 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४६/उद्योग-३ 


२. मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, ठाणे 

. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

निवडनस्ती, उद्योग-३. 


ao ae ७ & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


